महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक: २७ मे, २०२१ 
वाचा :- 

१. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं- २०१५/प्र.क्र.५९/भाषा-२, दि. ०५.०८.२०१५ 
२. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं- २०१८/प्र.क्र.१११/भाषा-२, दि. ०५.०३.२०१९ 
३. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं- २०२०/प्र.क्र.०५/भाषा-२, दि. ३०.०७.२०२० 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावर विविध क्षेत्राशी निगडीत अध्यक्ष व ३० सदस्य 
अशा एकूण ३१ सदस्यांची नियुक्‍ती संदर्भ क्र.२ च्या दि.०५.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर मंडळाचे 
अध्यक्ष श्री. दिळीप करंबेळकर यांनी राजीनामा दिला असून सदर राजीनामा दि. ३०.०७.२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सदर मंडळाची पुनर्रचना करण्याच्या 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळावर खालील अध्यक्ष व सदस्यांची या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
Poa | डॉ. श्रीधर तथा राजा दीक्षित अध्यक्ष 
२ डॉ. भिमराव उल्मेक सदस्य 
3 डॉ. श्रीनंद बापट सदस्य 
| ८४ | डॉ. अरुण भोसले सदस्य 
५ श्री. राहुल देशमुख सदस्य 
& Sl. प्रभाकर देव सदस्य 
1 8 श्री. सतिडा आळेकर सदस्य 
८ श्री. हेमंत राजोपाध्ये सदस्य 
९ श्री. सुबोध जावडेकर सदस्य 
1_१०_| श्री.आसाराम लोमटे सदस्य 
pad | १ डा. रविंद्र रुक्मिणी रविद्रनाथ सदस्य 
१२ श्री.नेखिलेश चित्रे सदस्य 
१३ डॉ. प्रकाश पवार सदस्य 


झासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२ 


1 १४ | श्रीमती. शर्मिला फडके सदस्य 
१५ डॉ. प्राची देशपांडे सदस्य 
१६ । श्रीमती प्राची दुबळे सदस्य 
1१७ | डॉ. सदाशिव पाटील सदस्य 
१८  । प्रा. संजय ठिगळे सदस्य 
१९ । डा. कृष्णदेव गिरी सदस्य 
२० | डॉ. विशाल इंगोले सदस्य 
२१ डॉ. निंबा देवराव नांद्रे सदस्य 
२२ । प्रा. संतोष पवार सदस्य 
२३  । श्रीमती मनिषा उगले सदस्य 
२४  । श्री. भाऊसाहेब चासकर सदस्य 
२५ ।प्रा.उल्हासपाटील सदस्य 


सदर मंडळावरील अशासकीय अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.प्रवास -१०१०/प्र.क्र.०२/सेवा-५, दि. ३ मार्च, २०१० मधील तरतुदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक -२०१२/प्र.क्र.०१/सेवा-५, दि.२४ मे,२०१२ मधील तरतुदीनुसार 
बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. तसेच, वित्त विभागाने प्रवास व बैठक भत्त्याच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधितांना भत्ते अदा करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२७१५०३२४३०३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 


DN: , 

M | L| N D ) B H AGWAN LANGUAGE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea880 1 d8c286bfdcafaea54c71 
6c9b31b47b87a9476, 


pseudonym=3FD721BE2B19DF245E0157FD3DC7B26475009465, 

G AWA D E serialNumber=EF777B84EAC7F675E3493144EFO6FOFA1CB47DE2 
A32BE1156CA04D038F42D6E1, cn=MILIND BHAGWAN GAWADE 
Date: 2021.05.27 15:14:21 +05'30' 


(मि. भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


ant Fura क्रमांकः विनिमं-२०२०/प्र.क्र.०८/भाषा-२ 


४. मा.मुख्य सचिव/अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा,विधानमंडळ, मुंबई (पत्राने), 

६. मा. उपसभापती, विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई (पत्राने), 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई (पत्राने), 

८. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४.सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

१५.सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

१६.संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

१७.सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई/ पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
१८.अवर सचिव, (व्यय-४)/सेवा-५/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२०.सर्व कार्यासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.संग्रहार्थ (भाषा - २) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


